प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र शासन 


“महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद" 
(Maharashtra Council for Climate 
Change) (MCCC) गठीत करण्याबाबत. 


पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : माव अ २०२१/प्र.क्र.१२१/तां.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०२१ 


वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने इंटरगव्हर्मँटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) या संयुक्‍त 


राष्ट्रांच्या संस्थेने ऑगस्ट, २०२१ मध्ये अहवाळ सादर केला आहे. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य 


मंत्रिमंडळास दिनांक १ सप्टेंबर, २०२१ रोजी केलेल्या सादरीकरणादरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या 


अनुषंगाने वातावरणीय बदलाच्या परिणामांच्या अनुषंगाने अनुकूलन (adaptation) व उपशमन (mitigation) 


करण्यासाठी “महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद” गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून शासन, खालील प्रमाणे “महाराष्ट्र वातावरणीय 


बदल परिषद” गठीत करण्यास मान्यता देत आहे:- 


| बै | मा. मुख्यमंत्री अध्यक्ष 

२ मा. उप मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष 
३ मा. मंत्री, महसूल सदस्य 

४ मा. मंत्री, नगर विकास सदस्य 

ष्‌ मा. मंत्री, जलसंपदा सदस्य 

६ मा. मंत्री, उद्योग सदस्य 

७ मा. मंत्री, उर्जा सदस्य 

८ मा. मंत्री, परिवहन सदस्य 

९ मा. मंत्री, कृषी सदस्य 

| 90 | ० मा. मंत्री, ग्राम विकास सदस्य 
aaa | q मा. मंत्री, वने सदस्य 
१२ मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन सदस्य 
१३ मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल सदस्य 
१४ मा. मुख्यसचिव सदस्य 
१५ प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ २०२१/प्र.क्र.१२१/तां.क.१ 
२. महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद राज्यातील वातावरणीय बदल परिणामांवर अनुकूलन 
(adaptation) व उपडामन (mitigation) यासाठीचा कालबध्द कृती आराखडा अंत्तीम करून त्याच्या प्रभावी 


अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व मुल्यमापन करेल. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१११२९१३११३७०९०४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SURYAKANT KISAN ८: 


NIKAM 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
५. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
६. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मंत्री, उद्योग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, उर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
. मा.मंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
१०. मा. मंत्री, कृषी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
११. मा. मंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा. मंत्री, वने यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१७. मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१८. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१९. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२०. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सर्व) 
२४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 


— = 


— 


= — 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ २०२१/प्र.क्र.१२१/तां.क.१ 


२५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२६. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
२८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२९. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 

३०. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगर पंचायती. 

३१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


